महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र.५५७, मुंबई - ४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्र ०२२-२२७९४२५७ Email ID : Desk14b.gad-mh @ gov.in 
क्रमांक : कअनि ११२१/प्र.क्र. 30/98-F दिनांक : ०४.०६.२०२१ 
प्रति, 


सह/उप सचिव (आस्थापना), 
सर्व मंत्रालयीन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


विषय - सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील मंत्रालय उपाहारगृहाच्या 
आस्थापनेवरील महाव्यवस्थापक व प्रशासन अधिकारी या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याबाबत. 

संदर्भ:- सा.प्र.वि.शा.नि.क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१२०/कार्या-१४, दिनांक ३१.०८.२०१७ 


महोदय/ महोदया, 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबत कार्यपध्दती 
विहीत करण्यात आली आहे. सदर कार्यपध्दतीनुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील मंत्रालय 
उपाहारगृहाच्या आस्थापनेवरील महाव्यवस्थापक व प्रशासन अधिकारी ही पदे मंत्रालयीन अवर सचिव व कक्ष अधिकारी 
संवर्गामधून प्रतिनियुक्तीने भरावयाची आहेत. त्यानुसार, मंत्रालय उपाहारगृहाच्या आस्थापनेवरील महाव्यवस्थापक व 
प्रशासन अधिकारी ही पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यासाठी मंत्रालयीन विभागातील अवर सचिव व कक्ष अधिकाऱ्यांकडून 
इच्छूकता मागविण्यात येत आहे. 


2. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर पत्र आपल्या विभागाच्या आस्थापनेवरील अवर सचिव 
व कक्ष अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ निदर्शनास आणावे. त्यानुसार प्रतिनियुक्‍तीसाठी इच्छूकता दर्शविलेल्या अवर सचिव व 
कक्ष अधिकाऱ्यांची सोबतच्या विवरणपत्रामधील माहिती विभागाच्या सचिवांच्या मान्यतेने या विभागास दिनांक 
१५.०६.२०२१ पर्यंत उपलब्ध करून द्यावी. इच्छुक अवर सचिव व कक्ष अधिकाऱ्यांनी एकदा दर्शविलेली इच्छुकता परत 
मागे घेता येणार नाही. 


३. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०६०४१६४४१९०७०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 


DI 
प 
2. 


Gajanan Bhimrao 
Gurav : 

(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, कक्ष अधिकारी, कार्या. १४, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


विवरणपत्र 


वैयक्तिक माहिती 
अ.क्र मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 
ee अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 
२ | जन्मदिनांक 
३ | शौक्षणिक अर्हता 
४ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 
g मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
छांयाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत.) 
६ ।मत्ताव दायित्वे सादर केली आहेत का? 
७ | पदौन्नतीच्या विचारक्षेत्रात आहे का? 
८ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती || दिनांकापासून ते | पद | प्रतिनियुक्‍्तीचे 
दिली असल्यास तपञील (पद व कालावधी) a ठिकाण 
दिनांकापर्यंत 
एकूण कालावधी 
९ | मागील प्रतिनियुक्‍्तीवरून परत आल्याच्या 
दिनांकापासून ५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत का? 
हिं o | संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकशी 
सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 
i q | प्रतिनियुक्‍्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 


कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


